अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन, शौक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सांगली या 
अशासकीय अनुदानित शौक्षणिक संस्थेमधील 
अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे, एनआरआय/ 
पीआयओच्या जागा, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, 
प्रवेश क्षमतेत वाढ, वर्किंग प्रोफेशनल्स (कार्यरत 
व्यावसायिक) अधिसंख्य जागांच्या स्वतंत्र तुकडीस 
मान्यता देणे इ.साठी शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२११/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ जुले, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:२/एनजीसी/ 
वालचंद अनुदानित संस्था मान्यता/२०२४, दि.१५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन 
शैक्षणिकवर्ष २०२४-२५ पासून वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सांगळी या अशासकीय 
अनुदानित शौक्षणिक संस्थेमधील अभ्यासक्रमाच्या नावात बदळ करणे, एनआरआय / 
पीआयओच्या जागा, नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे, वर्किंग प्रोफेडानल्स 
अधिसंख्य जागांच्या (कार्यरत व्यावसायिक) स्वतंत्र तुकडीस मान्यता देणे इसाठी शासन . 
मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्र शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
उपरोक्त वाचा येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सांगळी या अशासकीय अनुदानित संस्थेस 
खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल रिट याचिका क्र.१०५२६/२०२४ प्रकरणी, न्यायालयाकडून देण्यात येणाऱ्या अंतीम 
आदेशाच्या अधीन राहून तसेच, खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र PM सहपत्र 

१ सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे. Annexure A 
२ अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यतेनुसार शक्षणिक वर्ष २०२४-२५ Annexure B 
[पासून विद्यमान व्यावसायिक पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२११/तांशि-४ 


अभ्यासक्रमाच्या संस्थातील अभ्यासक्रमांना ओसीआय / पीआयओ/ विदेशी / 
आखाती देशातील भारतीय कामगारांच्या मुलांकरीता [OCI/PIO/Foreign 
Nationals / Children of Indian Workers in the Gulf Countries ] 
व अनिवासी भारतीयांच्या मुलांकरीता [NR] च्या नवीन जागांना व पूर्वीच्या 
जागांना मुदतवाढ देणे. 

३ वर्किंग प्रोफेडानल्स (कार्यरत व्यावसायिक) अधिसंख्य जागांच्या स्वतंत्र तुकडीस| Annexure C 
मान्यता देणे. 
४ नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, विद्यमान शौक्षणिक संस्थांतील सध्या सुरू Annexure D 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे. 


अटीव शर्ती: 


१) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
मान्यता दिलेल्या Annexure - A मधील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या नावात बदल 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यीत/कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता राहील. 


२) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शौक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
मान्यता दिलेल्या Annexure - 8 मधील अभ्यासक्रमांना प्रचलित अटी व शर्ती लागू 
राहतील. 


३) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
मान्यता दिलेल्या Annexure - ७ मधील वर्किंग प्रोफेशनल्स (कार्यरत व्यावसायिक) 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यीत/कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता 
राहील. 


४) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
मान्यता दिलेल्या Annexure - D मधील विद्यमान अभ्यासक्रमांच्या वाढीव प्रवेशा क्षमतेस व 
नवीन अभ्यासक्रम सुरु करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यीत/कायम विनाअनुदान तत्वावर मान्यता 
राहील. 


५) सदरील संस्था अशासकीय अनुदानित असल्याने, संस्थेमध्ये अनुदानित अभ्यासक्रमासाठी 
सध्या उपलब्ध असणाऱ्या भौतिक सोई-सुविधा तसेच, मनुष्यबळ (शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचारी), संस्थेस विनाअनुदानित अभ्यासक्रम राबविण्याकरिता वापरता येणार नाहीत. 


६) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संबंधित महाविद्यालय / संस्थांवर 
बंधनकारक राहील. 

७ शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, 
आवरऱ्यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२११/तांशि-४ 


८) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


९) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


qo) संस्था/महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाचे संलग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक 
राहील. 


११) शासन, व्यवस्थापन मंडळ तसेच, शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण 
शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क महाविद्यालयाने आकारल्यास, संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर 
महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्युजान (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ 
अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


१२) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक 
कर्मचारी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या 
मानकानुसार नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे 


तक्रारी आल्यास संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


~~ 


१३ 


न“ 


संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक राहील. 
तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, 
वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

१४ रॅगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देडा व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर बंधनकारक 
राहील. 

१५) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर 
जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज Gas 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
महाविद्यालय / संस्थेवर राहील. 

१६) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी शुल्क संबंधित महाविद्यालय 
/ संस्थेने भरणा केले नसेल, तर ते संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय 
यांनी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 

१७) कार्यरत व्यावसायिक (Working Professional) च्या स्वतंत्र तुकडीच्या अभ्यासक्रमास 
संस्था/महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाचे संलग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक 
राहील. 

१८) कार्यरत व्यावसायिक (Working Professional) तुकडीबाबत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 

परिषदेने तसेच, शासनाने वेळोवेही निर्धारीत केलेल्या मानकांची काटेकोरपणे 

अमंलबजावणी करणे संस्थांवर/महाविद्याळयांवर बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२११/तांशि-४ 


2. 


९) कार्यरत व्यावसायिक (Working Professional) च्या स्वतंत्र तुकडीचे वर्ग औद्योगिक 


आस्थापनांच्या वेळेव्यतिरिक्‍त घेण्यात यावेत. 


9 कार्यरत व्यावसायिक (Working ्ज859078) च्या स्वतंत्र तुकडीच्या अभ्यासक्रम व 


परीक्षाबाबत विद्यापीठांच्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 


दिलेल्या अन्य अटी व शार्ती संबंधित संस्था / महाविद्याळयावर बंधनकारक राहतील. 


३. 


या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेश 


प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


8. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७३११६५६२६०२०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५) संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


६) निवडनस्ती/तांशि-४ 


AN A) 


9८ 


o~ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Institute 
Code 


Institute Name 


Institute Address 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.211/TE-4, Dated: 31st July, 2024 


Annexure A 


List of Course Name Change in Walchand College of Engg.Sangli Approved by AICTE from 2024-25 


DTE Region 


District 


Institution 
Type 


Course 
Unique 
Id 


Program 


University 


Course Name Old 


Intake Intake 
Approved | Approved 
for 2023- | for 2024- 

24 25 


Course Name New 


Course 
Applied 
for 


6007 


WALCHAND 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 


WALCHAND 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 


OPP. WILLINGDON 
COLLEGE POST 
OFFICE 
VISHRAMBAG 
OPP. WILLINGDON 
COLLEGE POST 
OFFICE 
VISHRAMBAG 


PUNE 


SANGLI 


Govt aid 


Govt aid 


1- 
135813 
7400 


1: 
135813 
7416 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Shivaji 
University, 
Kolhaj 


Shivaji 
Univers: 
Kolhaj 


CONTROL 
SYSTEM 
ENGINEERING 


COMPUTER 
SCIENCE AND 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 


CONTROL AND 2 2 
INSTRUMENTATION 


DATA SCIENCE 


EoA Only 


WALCHAND 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 


WALCHAND 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 


OPP. WILLINGDON 
COLLEGE POST 
OFFICE 
VISHRAMBAG 
OPP. WILLINGDON 
COLLEGE POST 
OFFICE 
VISHRAMBAG 


Govt aid 


Govt aided 


15 
135813 
7402 


]- 
135813 
7398 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Shivaji 
Univers 
Kolhaj 


Shivaji 
Univers: 
Kolhaj 


ELECTRONICS 
ENGINEERING 


PRODUCTION 
ENGINEERING 


ELECTRONICS AND 
COMMUNICATION 
ENGINEERING 


MANUFACTURING 
ENGINEERING 


WALCHAND 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 


OPP. WILLINGDON 
COLLEGE POST 
OFFICE 
VISHRAMBAG 


Govt aided 


1 
135813 
7394 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Shivaji 
University, 
Kolhapur 


HEAT POWER 
ENGINEERING 


SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 


THERMAL 
ENGINEERING 


Digitally signed by SHAHAIAHAN SHAKUR MULANI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d203fe3b025¢07¢7692F5¢23a43a4905f46cdde0efS4f3944caf1 c620aSbc64e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BF4EB2A0CO07D6CASA25B0ES64499ESFF904468E1A96902315E3E672994 
24039, cn=SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 

Date: 2024.07.31 17:15:22 +05'30 


List of OCI/PIO/FN/CIWGC and NRI seats in Walchand College of Engg. Sangli Approved by AICTE for 2024-25 


Annexure B 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.211/TE-4, Dated: 31st July, 2024 


T व Perma 1. is पम तिच ; Course PIO/ Gulf 
रश वरना nent Institute Name Institute Address District Toon Program University Level Name of Course SEDEOYE णच varias Applied sees Quota/ FN 
No| Region Code Id Type d for d for ion for Approved Approved 

2023-24 | 2024-25 

WALCHAND OPP. SANGLI Govt aided ENGINEERING Shivaji UNDER CIVIL Yes 
COLLEGE OF WILLINGDON AND University, GRADUATE | ENGINEERING 
ENGINEERING COLLEGE POST TECHNOLOGY Kolhapur 

OFFICE 

VISHRAMBAG 
WALCHAND OPP. SANGLI Govt aided ENGINEERING Shivaji UNDER COMPUTER EoA & Yes 
COLLEGE OF WILLINGDON AND University, GRADUATE | SCIENCE AND Increase in 
ENGINEERING COLLEGE POST TECHNOLOGY Kolhapur ENGINEERING intake 

OFFICE 

VISHRAMBAG 
WALCHAND OPP. SANGLI Govt aided ENGINEERING Shivaji UNDER ELECTRICAL Yes 
COLLEGE OF WILLINGDON AND University, GRADUATE | ENGINEERING 
ENGINEERING COLLEGE POST TECHNOLOGY Kolhapur 

OFFICE 

VISHRAMBAG 
WALCHAND OPP. SANGLI Govt aided ENGINEERING Shivaji UNDER ELECTRONICS Yes 
COLLEGE OF WILLINGDON AND University, GRADUATE | ENGINEERING 
ENGINEERING COLLEGE POST TECHNOLOGY Kolhapur 

OFFICE 

VISHRAMBAG 
WALCHAND OPP. SANGLI Govt aided ENGINEERING Shivaji UNDER INFORMATION EoA & Yes 
COLLEGE OF WILLINGDON AND University, GRADUATE | TECHNOLOGY Increase in 
ENGINEERING COLLEGE POST TECHNOLOGY Kolhapur intake 

OFFICE 

VISHRAMBAG 
WALCHAND OPP. SANGLI Govt aided ENGINEERING Shivaji UNDER MECHANICAL EoA Only Yes 
COLLEGE OF WILLINGDON AND University, GRADUATE | ENGINEERING 
ENGINEERING COLLEGE POST TECHNOLOGY Kolhapur 

OFFICE 

VISHRAMBAG 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d203fe3b025c07c7692f5¢23a43a4905f46cdde0ef54f3944caflc620aSbe 
64e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BF4EB2A0CO07D6CASA25B0E564499ESFF904468E 1A96902315E3 
67299424039, cn=SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 

Date: 2024.07.31 17:15:32 +05'30' 


SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 


Page 1 of 1 


Annexure C 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.211/TE-4, Dated: 31st July, 2024 
List of Working Professional Courses in Walchand College of Engg. Sangli Approved by AICTE for 2024-25 


Sr No] Region DTE carey Current Institute Current Institute Institute Institute Insti City Applicatio fuse 
Code ld Name Address Status District n Type Id 
1 Pune 6007 1- |WALCHAND OPP. WILLINGDON | Govt Aided | SANGLI SANGLI | Extension- 1- 
419783|COLLEGE OF COLLEGE POST Expansion-} 1358137 
1 |ENGINEERING OFFICE Closure 386 
VISHRAMBAG 
2 Pune 6007 1- |WALCHAND OPP. WILLINGDON | Govt Aided | SANGLI SANGLI | Extension- 1- 
419783|COLLEGE OF COLLEGE POST Expansion-} 1358137 
1 |ENGINEERING OFFICE Closure 396 
VISHRAMBAG 
3 Pune 6007 1- |WALCHAND OPP. WILLINGDON | Govt Aided | SANGLI SANGLI | Extension- 1- 
419783|COLLEGE OF COLLEGE POST Expansion-} 1358137 
1 |ENGINEERING OFFICE Closure 382 
VISHRAMBAG 
4 Pune 6007 1- JWALCHAND OPP. WILLINGDON | Govt Aided | SANGLI SANGLI | Extension- 1- 
419783|COLLEGE OF COLLEGE POST Expansion-} 1358137 
1 |ENGINEERING OFFICE Closure 380 
VISHRAMBAG 
5 Pune 6007 1- JWALCHAND OPP. WILLINGDON | Govt Aided | SANGLI SANGLI | Extension- 1- 
419783|COLLEGE OF COLLEGE POST Expansion-} 1358137 
1 |ENGINEERING OFFICE Closure 392 
VISHRAMBAG 


Page 1 of 1 


Affiliating | Level of 


Programme ‘ पि 
8 University Course 


ENGINEERING Shivaji 
AND University, 
TECHNOLOGY Kolhapur 


ENGINEERING Shivaji POST 
AND University, | GRADU 
TECHNOLOGY Kolhapur ATE 


ENGINEERING Shivaji 
AND University, 
TECHNOLOGY Kolhapur 


ENGINEERING Shivaji 
AND University, 
TECHNOLOGY Kolhapur 


ENGINEERING Shivaji POST 
AND University, | GRADU 
TECHNOLOGY Kolhapur ATE 


SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 


Approved 
Course | Intake 2024-25 
Status | for Working 
Professional 


30 


Course 


COMPUTER 
SCIENCE AND 
ENGINEERING 


DESIGN 
ENGINEERING 


15 


ELECTRICAL 
ENGINEERING 


MECHANICAL 
ENGINEERING 


STRUCTURAL 
ENGINEERING 


15 


w w t 
o ९ 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d203fe3b025c07c7692f5¢23a43a4905f46cddedef54f3944caflc62 
OaSbc64e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BF4EB2A0CO07D6CASA2SBOE564499ESFF904468E1A96902 
315E3E67299424039, cn=SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 

Date: 2024.07.31 17:15:43 +05'30' 


Perma 


Sr DTE Institut 


Region 


PUNE 1- 6007 |WALCHAND 
41978 COLLEGE OF 
31 ENGINEERING 
PUNE 1- 6007 |WALCHAND 
41978 COLLEGE OF 
31 ENGINEERING 
PUNE 1- 6007 |WALCHAND 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 
PUNE 1- 6007 |WALCHAND 
41978 COLLEGE OF 
31 ENGINEERING 
PUNE 1- 6007 |WALCHAND 
41978 COLLEGE OF 
31 ENGINEERING 


ent Institute Name 


e Code 


—) 
& 
wf 
m3 
oo 


Institute Address 


OPP. 
WILLINGDON 


COLLEGE POST 


OFFICE 
VISHRAMBAG 
OPP. 
WILLINGDON 


COLLEGE POST 


OFFICE 
VISHRAMBAG 
OPP. 
WILLINGDON 


COLLEGE POST 


OFFICE 
VISHRAMBAG 
OPP. 
WILLINGDON 


COLLEGE POST 


OFFICE 
VISHRAMBAG 
OPP. 
WILLINGDON 


COLLEGE POST 


OFFICE 
VISHRAMBAG 


Annexure D 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.211/TE-4, Dated: 31st July, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Walchand College of Engg. Sangli Approved by AICTE from 2024-25 


Institution Den 
District Tvpe Existing 
yP Institute 


SANGLI | Govt aided |Extension- 
Expansion: 
Closure 
SANGLI | Govt aided |Extension- 
Expansion: 
Closure 
SANGLI | Govt aided |Extension- 
Expansion: 
Closure 
SANGLI | Govt aided |Extension- 
Expansion: 
Closure 
ANGLI 


$ Govt aided |Extension- 
Expansion: 
Closure 


Program 


ENGINEERING 
AND 


TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 


TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 


TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 


TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 


TECHNOLOGY 


Page 1 of 1 


University 


Shivaji 
University, 
Kolhapur 


Shivaji 
University, 
Kolhapur 


Shivaji 
University, 
Kolhapur 


Shivaji 
University, 
Kolhapur 


Shivaji 
University, 
Kolhapur 


Level 


UNDER 


GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 


Name of Course 


ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
AND MACHINE 

LEARNING 


COMPUTER 
SCIENCE AND 
ENGINEERING 


INFORMATION 
TECHNOLOGY 


ROBOTICS AND 
AUTOMATION 


CONSTRUCTION 


MANAGEMENT 


SHAHAJAHAN 


SHAKUR MULANI 


Intake | Intake 
Course | Approved | Approved | Variat 
Status for 2023- | for 2024- | ion 


24 25 
शि 
दिं 
हि 
दिं 
दिं 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d203fe3b025c07c7692f5¢23a43a4905f46cddeefS4f3944cafIc 
620a5bc64e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BF4EB2A0C007D6CASA25B0E564499ESFF904468E1A969 
02315E3E67299424039, cn=SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 

Date: 2024.07.31 17:15:55 +05'30" 


Course 
Applied 
for 


Application 
for new 
course 


EoA & 
Increase in 
intake 


EoA & 
Increase in 
intake 


Application 
for new 
course 


Application 
for new 
course 


